प्रधानमंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण (>॥/- 
POSHAN) योजनेतंर्गत सर्वसाधारण 
घटकांतर्गत केंद्र व राज्य हिस्स्याचा 
निधी वितरणाबाबत... (सन २०२३-२४) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२३/प्र.क्र.१८४/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: २२ मार्च, २०२४ 


वाचा:- 

१) केंद्र शासनाचे AST क्र. प्र. क्र.३-४/२०२२-)७5 (PMP) दि.३१ मार्च, २०२३ 

२) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं -२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ -३, दि.१२ एप्रिळ, २०२३. 

३) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शापोआ-२०२२/प्र.क्र.१११/एस.डी.३, 
दि.१५ मे, २०२३. 

४) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं -२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ -३, दि.०८ डिसेंबर, २०२३ 

५) केंद्र शासनाचे आदेडा क्र. प्र. H.3-8/2023-Desk (PMP) दि.१२ डिसेंबर, २०२३. 

६) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शापोआ-२०२३/प्र.क्र.१८४/एस.डी.३, 
दि.१८ डिसेंबर, २०२३. 

७) केंद्र शासनाचे आदेश क्र. प्र. क्र.3-४/२०२३-०७5 (PMP) दि.१३ फेब्रुवारी, २०२४. 

८) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शापोआ-२०२३/प्र.क्र.१८४/एस.डी.३, 
दि.१६ फेब्रुवारी, २०२४ 

९) केंद्र शासनाचे आदेडा क्र. प्र. H.3-8/2023-Desk (PMP) दि.२२ मार्च, २०२४. 


प्रस्तावना :- 

प्रधानमंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षातील मंजूर केंद्र हिस्स्याच्या निधीमधीळ तिसऱया हप्त्याचा रु.४१२३३.३१ लक्ष इतका निधी 
संदर्भाधिन दि.२२ मार्च, २०२४ रोजीच्या आदेशान्वये सर्वसाधारण घटकांतर्गत राज्य शासनास 
उपलब्ध करुन दिला आहे. तसेच, सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र शासनाकडून संदर्भाधिन 
दि.१२ डिसेंबर, २०२३ व दि.१३ फेब्रुवारी, २०२४ रोजीच्या आदेशान्वये प्राप्त sot निधी 
दि.१८ डिसेंबर, २०२३ व दि.१६ फेब्रुवारी, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आळा 
आहे. केंद्र शासनाकडून तिसऱ्या हप्त्याकरीता प्राप्त झालेल्या रु.४१२३३.३१ लक्ष केंद्र हिस्सा निधीच्या 
प्रमाणात रु.२४१६७.८० लक्ष राज्य हिस्साचा निधी वितरीत करण्याची विनंती उपसंचालक (वित्त व 
लेखा), प्रधानमंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण योजना, पुणे यांच्याव्दारे करण्यात आली आहे. तथापि, 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२३/प्र.क्र.१८४/एस.डी.३ 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील सुधारित अर्थसंकल्पिय तरतूदीनुसार सर्वसाधारण 
लेखाशिर्षातर्गत राज्य हिस्स्यामध्ये रु.१६६७३.४० लक्ष इतका निधी शिल्लक आहे. त्यानुषंगाने सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये सर्वसाधारण घटकांतर्गत केंद्र हिस्स्याचा रु.४१२३३.३१ लक्ष व राज्य 
हिस्साचा रु.१६६७३.४० लक्ष असा एकूण रु.५७९०६.७१ लक्ष इतका निधी वितरणाची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


प्रधानमंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण योजनेसाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या सुधारित 
अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून सर्वसाधारण घटकांतर्गत केंद्र व राज्य हिस्सा मिळून खालीलप्रमाणे 
लेखाशिर्षनिहाय रु.५७९०६.७१ लक्ष (रुपये aaa एकोणऐंशी कोटी सहा लक्ष एक्काहत्तर हजार 
फक्‍त) इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


सन २०२३-२४ | या झासन निर्णयान्वये 

मधील सुधारित । वितरीत करण्यास 

अर्थसंकल्पित मान्यता देण्यात येत 
तरतूद असलेला निधी 


अ.क्र लेखाशिर्ष 


1 . | मागणी क्रमांक ई-२,२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, 
०१- प्राथमिक शिक्षण, (०१) (१५) प्रधान मंत्री 
पोषण शाक्‍ती निर्माण (पीएम-पोषण) (केंद्र हिस्सा) | रु.११९५४३.७७ लक्ष । रु.४१२३३.३१ लक्ष 
(कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
(२२०२ ३८०६) 


२. | मागणी क्रमांक ई-२,२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, 
०१- प्राथमिक शिक्षण, (०१) (१६) प्रधान मंत्री 
पोषण शाक्‍ती निर्माण (पीएम-पोषण) (राज्य हिस्सा) | रु.६२००३.५९ लक्ष | रु.१६६७३.४० लक्ष 
(कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
(२२०२ ३८१६) 


रु.१८१५४७.३६ रु.५७९०६.७१ 


एकूण 
रि लक्ष लक्ष 


२. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.०८ डिसेंबर, २०२३ रोजीच्या परिपत्रकान्वये 
दिलेल्या निर्देशास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. प्रस्तुत निधीच्या उपयोजनाकरीता आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण 
अधिकारी तसेच, राज्य समन्वय अधिकारी, प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण योजना, स्वतंत्र कक्ष, पुणे 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

४. सदर निधी केंद्र व राज्य शासनाने वेळोवळी दिलेले निर्देश/आदेश/झासन 
निर्णय/परिपत्रक/सूचना यांना अनुसरुन विहित कालावधीत खर्च करण्याची दक्षता शिक्षण संचालक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२३/प्र.क्र.१८४/एस.डी.३ 


(प्राथ.) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी घेण्यात यावी. तसेच, सदर निधी खर्च केल्यानंतर याबाबतचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३२२१७३९१७४९२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRAMOD ABAJI (४ 7७% 


5.4.20=4a3b99d57d257e955ed34ca5 1db1f3c521002555e05c455e86F 


12982०1082, postalCod 2, st: ht 
seria INumber=68D5A8ABFFDD75CBA24301AA39C 12B40983F304D726 
7796A32B42D4D558F1A1F, cn=PRAMOD ABAJI PATIL 
Date: 2024.03.22 17:50:34 +05'30' 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 


) 
) 
) 
) 
) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


AD 


AN 


०८ 


ल 


| 


Ud मा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
११) शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२) शिक्षण संचाळक (योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१३) शिक्षण संचालक (प्राथ.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
qx) शिक्षणाधिकारी (प्राथ.), जिल्हा परिषद (सर्व) 
१५) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र % , मुंबई/नागपूर 
) 
) 
) 
) 


£33) 


S 


८ 


vo 


१६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१७ शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
१८) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

१९) निवड नस्ती - एस.डी. ३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


